सार्वजनिक बांधकाम विभागातील 
वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ या संवर्गाची 
दि.०१.०१.२०२३ व दि.०१.०१.२०२४ 
रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक :- ज्येष्ठता-२०२४/प्र.क्र.9४/आस्था-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :- ०६.०८.२०२४. 


वाचा :- शासन परिपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.ज्येष्ठता-२०२२/प्र.क्र.४२/ 
आस्थापना-१, दि.२२ फेब्रुवारी, २०२३. 


शासन परिपत्रक :- 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१ मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने 
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील वास्तुशास्त्रज्ञ संघटनेतील वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ, गट-अ संवर्गाची 
दि.०१.०१.२०२२ रोजीची अंतिम तात्पुरती ज्येष्ठतासूची दि.२२ फेब्रुवारी, २०२३ रोजीच्या शासन 
परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. आता या परिपत्रकाद्वारे वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ, गट-अ या 
संवर्गाची दि.०१.०१.२०२३ व दि.०१.०१.२०२४ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


२. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्रमांक २७९७/२०१५ मध्ये दिनांक ०४.०८.२०१७ 
रोजी दिलेल्या निर्णयान्वये पदोन्नतीमधीळ आरक्षण अवैध ठरविले आहे. मा.उच्च न्यायालयाच्या 
निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ 
दाखल केली आहे. सदर याचिका अद्याप प्रलंबित असून सदर याचिकेच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहुन व 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१ मधील तरतूदीस अनुसरुन वरिष्ठ 
वास्तुशास्त्रज्ञ, गट-अ या संवर्गाची दि.०१.०१.२०२३ व दि.०१.०१.२०२४ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची या 
परिपत्रकासोबत जोडलेल्या प्रपत्र- “अ” व “ब” प्रमाणे प्रसिध्द करण्यात येत आहे. उपरोक्त न्यायालयीन 
प्रकरणांमधील न्यायनिर्णयानुसार सन २००४ नंतरच्या निवडयाद्यांमध्ये बदल झाल्यास त्यानुसार 
ज्येष्ठतायादीमध्ये बदल करण्यात येतील. 


३. सदर ज्येष्ठता यादीत अंतभूर्त केलेल्या वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ, गट-अ यांच्या तपश्नीलामध्ये जसे 
नाव, जन्म दिनांक, नियुक्‍ती दिनांक, जात प्रवर्ग व ज्येष्ठतेचे स्थान इत्यादी बाबत काही चुका /त्रुटी 
आढळल्यास, त्या हे परिपत्रक निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत लेखी स्वरूपात 
HAI त्या योग्य पुराव्यासह ई-मेल द्वारे (doest1.pwd@maharashtra.gov.in) / रजिस्टर्ड पोस्टाद्वारे 
/ स्पीड पोस्टाद्वारे / हस्त बटवड्याद्वारे आपली निवेदने/ हरकती / सूचना शासनाच्या निर्दशनास 
आणाव्यात. विहीत वेळेत लेखी स्वरुपात चुका/त्रुटी शासनाच्या निदर्शनास न आणल्यास, त्याबाबत आपले 
काही आक्षेप नाही, असे समजून वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ, गट-अ या संवर्गाची दि.०१.०१.२०२३ व 
दि.०१.०१.२०२४ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची अंतिम करण्यात येईल. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०२४/प्र.क्र.9७४/आस्था-१ 


४. सदरचे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२४०८०६१७०६२३५११८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सोबत -- प्रपत्र-अ व ब. 


Digitally signed by SATISH KASHINATH HADPE 


A A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 
Tl H K H | N ATH WORKS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=c5bd45dd711c0d1e07174dcf0c8670425f953a99 1962687 
c4be78f5251636a62, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


H AD Pp E serialNumber=447C8B1 1201DB56E60BD92A6C6FB60347E6C16EC 
635920CC8EC2FA918E790339, cn=SATISH KASHINATH HADPE 


(feat का.हडपे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत:<- 
) मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) मा.अ.मु.स. (सा.बां.वि.) यांचे स्वीय सहायक,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) सचिव (रस्ते/ बांधकामे) सा.बां.वि. यांचे स्वीय सहायक,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) प्रपत्र- अव ब मधील सर्व वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ, द्वारा मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५) कक्ष अधिकारी, सेवा-१, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) निवडनस्ती, आस्थापना-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता-२०२४/प्र.क्र.9७४/आस्था-१, दिनांक ०६/०८/२०२४ 
प्रपत्र-अ 
संवर्गाचे नाव:- वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ 
वेतनश्रेणी:- एस-२३ (रु.६७,७०० - २,०८,७००/- 
वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ या संवर्गाची दिनांक 09.09.2023 रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 


नियम ३ शासकीय संबंधित जन्म दिनांक नियम ३ (२) (अ) सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक अर्हता शेरा 
(२) (बो कर्मचाऱ्याचे नाव पदावरील  । (दिनांक-महिना-वर्ष) नुसार संवर्गात दिनांक 
नुसार नियुक्तीचा मार्ग प्रत्यक्ष रुजू (दिनांक-महिना- 
ज्येष्ठता दिनांक वर्ष) 
क्रमांक 
० Sn 


(a 011 ७ (A (a 3. 0 य य 


श्रीमती कविता बाबुराव रंगारी १३-०४-१९७० अ.जा. ३१-०८-२०१२ | ३१-०८-२०१२ | ३०-०४-२०२८ aan.  |उप मुख्य वास्तुझ्ास््रज्ञ पदावर 


निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 
पदोन्नत 

ies ह _ 

शग _ 

खुला -०५- -0७- 

खुला 


२८-०२-२०२९ बी.आर्क.  |उप मुख्यवास्तुझास्रज्ञ पदावर 
निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 
पदोन्नत 

श्री. सतीश रामचंद्र पाटील १८-०७-१९६७ ०७-०६-२०१८ | १२-०५-२०१८ ३१-०७-२०२५ उप मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ पदावर 
निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 
पदोन्नत 

श्रीमती अंजली रविंद्र माटोडकर ३०-०१-१९६८ १२-०५-२०१८ | १२-०५-२०१८ | ३१-०१-२०२६ उप मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ पदावर 
निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 
पदोन्नत 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता-२०२४/प्र.क्र.9७४/आस्था-१, दिनांक ०६/०८/२०२४ 
प्रपत्र-अ 
संवर्गाचे नाव:- वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ 
वेतनश्रेणी:- एस-२३ (रु.६७,७०० - २,०८,७००/- 
वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ या संवर्गाची दिनांक 09.09.2023 रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 


नियम ३ शासकीय संबंधित जन्म दिनांक नियम ३ (२) (अ) | ज्येष्ठतेचा सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक अर्हता शेरा 
(२) (बो कर्मचाऱ्याचे नाव पदावरील  । (दिनांक-महिना-वर्ष) नुसार संवर्गात दिनांक दिनांक 
नुसार नियुक्तीचा मार्ग प्रत्यक्ष रुजू (दिनांक-महिना- 
ज्येष्ठता दिनांक 
ih की.) 
ey 


A Gaga ae 
FAS TROT a amas 


1111 


& 


Aare ज्‌ 


श्रीमती अनघा विलास खरे पदोन्नती २९-०५-१९६८ खुला ०३-११-२०२२ | ०३-११-२०२२ | ३१-०५-२०२६ बी.टेक होम 
सायन्स IV / 
(बी.आर्च. समकक्ष) 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता-२०२४/प्र.क्र.9७४/आस्था-१, दिनांक ०६/०८/२०२४ 
11 प्रत्र्बे || 
संवर्गाचे नाव:- वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ 
वेतनश्रेणी:- एस-२३ (रु.६७,७०० - २,०८,७००/- 
वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२४ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची . 


नियम ३ शासकीय संबंधित जन्म दिनांक नियम ३ (२) (अ) सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक अर्हता शरा 
(२) (ब) कर्मचाऱ्याचे नाव पदावरील  । (दिनांक-महिना-वर्ष) नुसार संवर्गात दिनांक 
नुसार नियुक्तीचा मार्ग प्रत्यक्ष रुजू (दिनांक-महिना- 
ज्येष्ठता दिनांक वर्ष) 
क्रमांक 
|... aa 


हे (ae, गांगा आहेत विवध हहत कड जड डड वक विक ककी 
१३-०४-१९७० ३१-०८-२०१२ | ३१-०८-२०१२ ३०-०४-२०२८ बी.आर्क. उप मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ 
पदावर निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात पदोन्नत 


पदोन्नती ०१-०३-१९७१ १६-०४-२०१५ | १६-०४-२०१५ | २८-०२-२०२९ बी.आ्क उप मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ 
पदावर निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात पदोन्नत 


| iii Li. | 
एम.आर्च. 


खुला -०२- 
.जा.(ओ) 
श्री. सतीश रामचंद्र पाटील पदोन्नती १८-०७-१९६७ खुला ०७-०६-२०१८ | १२-०५-२०१८ | ३१-०७-२०२५ at aired उप मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ 
पदावर निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात पदोन्नत 
खुला -04- 
खुला : 


पदावर निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात पदोन्नत 


_ fae ae खल eae [eee 


श्रीमती अंजली रविंद्र माटोडकर पदौन्नती ३०-०१-१९६८ णं १२-०५-२०१८ | १२-०५-२०१८ | ३१-०१-२०२६ बी.आर्च उप मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता-२०२४/प्र.क्र.9७४/आस्था-१, दिनांक ०६/०८/२०२४ 
11 प्रत्र्बे || 
संवर्गाचे नाव:- वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ 
वेतनश्रेणी:- एस-२३ (रु.६७,७०० - २,०८,७००/- 
वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२४ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 


नियम ३ शासकीय संबंधित जन्म दिनांक प्रवर्ग नियम ३ (२) (अ) सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक अर्हता शरा 
(२) (ब) कर्मचाऱ्याचे नाव पदावरील  । (दिनांक-महिना-वर्ष) नुसार संवर्गात दिनांक 
नुसार नियुक्तीचा मार्ग प्रत्यक्ष रुजू (दिनांक-महिना- 
ज्येष्ठता दिनांक वर्ष) 
क्रमांक 
शिळ याल 


ह र Sy (Se य : ९ 


श्री. शैलेश अशोक गुळवेलकर पदोन्नती ०५-०९-१९७८ खुला ०३-१२-२०१८ | ०३-१२-२०१८ | ३०-०९-२०३६ बी.आर्च दि.१७.१२.२०२३ रोजी 
निधन. 
जा 


ara जज to 


श्रीमती अनघा विलास खरे पदोन्नती २९-०५-१९६८ ०३-११-२०२२ । 03-99-2022 ३१-०५-२०२६ | बी.टेक होम सायन्स 
॥// 
बी.आर्च. समकक्ष) 


